आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ करिता 
मतदान केंद्रावर पुरविण्यात येणाऱ्या aap 
साहित्याच्या खरेदी करण्याच्या रु.२,३७,५१,८००/- 
इतक्या रक्कमेच्या प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, 
शासन ज्ञापन क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४/२४/निवडणूक-१२ 
सामान्य प्रशासन विभाग, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई- BOO ०3२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- (१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम, 
दिनांक १५ मे, २००९ 
(२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक ईएक्सपी-२०१३/प्र.क्र.१/३३, 
दिनांक १९ जून, २०१४ 
(3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना :- 
आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ च्या अनुषंगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत 


पार पाडण्याच्या दृष्टीने निवडणूकीशी संबंधित आव्यक असणाऱ्या सांहित्यांचा पुरवठा वेळेवर होणे 
अत्यावश्‍यक आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर पुरविण्यात येणाऱ्या अत्यावश्‍यक साहित्याच्या 
खरेदी करण्याकरिता वाचा क्र. (३) च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीच्या सुधारित नियमपुस्तिकेत विहीत करण्यात आलेल्या 
तरतुदींचा अवलंब करुन निवडणूक प्रक्रियेकरेता आवश्‍यक असणाऱ्या साहित्यांच्या खरेदीकरिता 
अंदाजित दरांच्या मुल्यांकनानुसार परिगणित केलेल्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन :- 

आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ करिता मतदान केंद्रांवर पुरविण्यात 
येणाऱ्या अत्यावश्‍यक साहित्याच्या खरेदी करण्याच्या रु.२,३७,५१,८००/- (रुपये दोन कोटी 
सदतीस लक्ष एक्कावन्न हजार आठशे फक्त) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ करिता राज्यातील मतदान केंद्रांवर 
पुरविण्यात येणाऱ्या अत्यावश्‍यक साहित्याच्या खरेदीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


SR STATIONERY ITEMS गता Total Quantity for all Polling Stations 
A 
1 | Stamp Pad (Purple) 0] 1,02,000 
2 | Match Box 01 ज्वलनशिल असल्याने निवडणुक 
निर्णय अधिकारी यांच्या स्तरावर 
खरेदी 
2 | Sign Boards 
(1) Presiding Officer 0] 1,02,000 
(ID | Polling Officer-1 0] 1,02,000 
(पा) | Polling Officer-2 0] 1,02,000 
(IV) | Polling Officer-3 0] 1,02,000 
(V) | Entry 01 1,02,000 
(VI) | Exit 0] 1,02,000 
(VID | Male 0] 1,02,000 
(VIII) | Female 0] 1,02,000 
(IX) | Polling Agent 0] 1,02,000 
(X) | You are under WEBCASTING 04 4,08,000 
/CCTV Surveillance 
(XI) | Miscellaneous notice specifying 0] 1,02,000 
area, etc as required by under Rule 
31 (1) (a) of The Conduct of 
Election Rules 1961 
3 | Ordinary Pencil HB 0] 1,02,000 
4 | Ball Pen (Three Bule, One Red, and One Silver White) 
(1) | Blue 03 3,06,000 
(II) (रक्त =, 0] 1,02,000 
(II) | Silver White (New Item) 0] 1,02,000 
5 | Pins - Packet of 25 - Pieces 0] 1,02,000 
al Sealing Wax (Grade I Type II) 05 Sticks 5,60,000 
(25500KG) 
Gum Paste -- (60 ml) 0] 1,02,000 
Blade With Resin Cover 0] 1,02,000 
Candle Sticks -- 6 Inch 22mm Diameter 02 2,04,000 
10 | Thin Twine Thread 20 Meters 1,02,000 
11 | Metal Rule -- Plain Steel Strip 12 Inches 0] 1,02,000 
12 | Carbon Paper (Packet contains 100 03 3,06,000 
sheets, 3 sheets for one Polling Booth) 
13 | Cloth or rag for removing oil etc. 1 1,02,000 
14 | Packing Paper Sheets (Craft Paper) 03 शासकीय मुद्रणालयाकडून करुन 
15 | Cup / Empty Tin / Plastic Box for holding 0] 1,02,000 
indelible ink bottle 
16 | Drawing Pins Packet of 24 - Pieces 0] 1,02,000 
17 | Rubber Bands Packet of 20 - Pieces 0] 1,02,000 
18 /[ransparent Adhesive Tape 10 Meters (1 Inch) 0] 1,02,000 
19 | Sponges With Box 0] 1,02,000 
20 | Stamp Pad Ink 0] 1,02,000 
21 | Dummy of Electronic Voting Machine नव्याने घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 


३. उद्योग, ऊजाव कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन ई निविदा (₹ Bidding) पध्दतीने करण्यात यावी. सदर 
ई निविदे मध्ये पुरवठादाराकडून मतदान केंद्रांवर पुरविण्यात मतदान साहित्याचा थेट पुरवठा सर्व 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचेकडे करण्याची बाब नमूद करण्यात यावी. 


४. सदर शासन ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-२ अंतर्गत निवडणूकांशी 
संबंधित बाबींवरील खर्चास मंजूरी देण्याच्या प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी H.A-2, १०६ राज्य / 
संघराज्य क्षेत्र / विधनमंडळ निवडणूका घेण्यासाठी लागणारा खर्च (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाळील 
उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


ष्‌. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक २०२४०९२०१९१२०५०९०७ हा आहे. हे आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


VIKRAM VISHNU 
NIKAM 


(विक्रम निकम) 
अवर सचिव, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालय 


प्रति, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ५८), मुंबई/नागपूर 

२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा ८), मुंबई/नागपूर 

३. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक शाखा, सामान्य 
प्रशासन विभाग, HATHA, मुंबई - Yoo ०३२. 

४. सह सचिव व अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक शाखा, 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

५. सह सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक झाखा, 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, लेखा व कोषागारे संचालनालय 

८. संचालक, शासन मुद्रण लेखन सामुग्री व प्रकाहन संचालनालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

९. उद्योग सह संचालक, (भांडार खरेदी), उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासकीय इमारत. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, चर्चगेट, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी, निवडणूक -३, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती (निवडणूक-१२) 


